महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सन 
२०१९-२०२० व एप्रिल, २०२० ते सप्टेंबर, २०२० 
या कालावधीतील प्रवासी कराची रक्‍कम 
रु.३७९,६०,६०,८५९/- एवढी रक्‍कम भांडवली 
अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०४२१/प्र.क्र.१४७/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 

२) शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
व शुध्दीपत्रक दि.०८ सप्टेंबर, २०१५. 

3) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/ 
लळेखा/अंववि/२०२/८६३, दि.२९.०४.२०२१ चे पत्र. 

४) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/ ळेखा/ 
अंववि/२०२/६१, दि.११.०१.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कर आकारण्यात 


येतो. संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ 


टक्के प्रमाणे येणारी रक्कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम 


भांडवली अंशदानाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 


यावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. तदनंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील 


दि.०४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात येणारे 


भांडवली अंशदान ५.५ टक्के यावरुन १० टक्के एवढे वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात 


आला आहे. 


2. मागणी क्र.बी-१० ५०५५ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महांमडळ भांडवली अंशदान (५०५५ 


००१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात रू.५३१,००,००,०००/- तरतूद 


केलेली आहे.त्यापैकी, शासन निर्णय क्र.एसटिसी-११२१/प्र.क्र.३४३/परि-१, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, 


२०२१ शुध्दीपत्रक क्र.एसटिसी-११२१/प्र.क्र.३४३/परि-१, दिनांक ०८ डिसेंबर,२०२१ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०४२१/प्र.क्र.१४७/परि-१ 


रू.१५०.०० कोटी अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून शासन स्तरावर झालेल्या बैठकीनुसार नोव्हेंबर, 


२०२१ चे वेतन अदा करण्यासाठी देण्यात आले. 


AGAR सन २०१९-२०२० व एप्रिल, २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या कालावधीतील प्रवासी 


कराची रक्‍कम रु.३७९,६०,६०,८५९/- एवढी रक्कम भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजित 


करण्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र.४ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे, त्यानुसार सदर पुस्तकी समायोजन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२०२० व एप्रिल, २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या कालावधीतील प्रवासी कराची 


रक्‍कम रु.३७९,६०,६०,८५९/- (अक्षरी रु.तिनशे एकोणऐंशी कोटी साठ लाख साठ हजार आठशे 


एकोणसाठ फक्त) एवढी प्रवासी कराची रक्‍कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य 


मार्ग परिवहन महामंडळास पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सदर रक्कम गृह विभाग, “मागणी क्र. बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च 


(००) १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (00) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळाला भागभांडवली अंडादान, (अनिवार्य) (५०५५ ००११)” (योजनेत्तर) 32 अंशदाने या 


ळेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष “००४२ मालावरील व 


उतारुवरील कर -१०६- कर वसुली (00०४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुवरील करापासून मिळालेल्या जमा 


रक्कमा” या खाली पुस्तकी समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी. सदर 


पुस्तकी समायोजन सन २०२१-२०२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून करण्यात यावे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी 


यांनी सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०४२१/प्र.क्र.१४७/परि-१ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४६/२०२२/व्यय-८, 


दि.११.०२.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२००७४९९६२९ असा आहे. हा AT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


DEEPAK UTTAMRAG Soca mene 


2 16131 bf8940d 
b '1D19CB6007E6D3E2D34F: 


POKALE = isd 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 


१.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३.महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४.वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 
५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१०.संचाळक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


